सहायक कक्ष अधिकारी यांच्या कक्ष अधिकारी 
पदावरील पदोन्नतीसाठीच्या सन २०२३ च्या द्वितीय 
विभागीय परीक्षेच्या प्रशिक्षण वर्गाचे आयोजन 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः परीक्षा २०२३/प्र.क्र.४४/का.१७ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक: ०५ सप्टेंबर, २०२३. 
वाचा- 
शासन परिपत्रक क्र. परीक्षा २०२३/प्र.क्र.४४/का.१७, दि. १४.०८.२०२३. 


झासन परिपत्रक- 

संदर्भाधीन दि .१४०८.२०२३. च्या परिपत्रकान्वये कक्ष अधिकारी पदावरील पदोन्नतीसाठीच्या सन २०२३ च्या 
द्वितीय विभागीय परीक्षेसाठी पात्र उमेदवारांचे अर्ज मागविण्यात आलेले आहेत .मंत्रालयीन संवर्ग व महाराष्ट्र 
लोकसेवा आयोगाचे कार्यालय यामधील सहायक कक्ष अधिकारी तसेच विधि व न्याय विभागातील सहायक कक्ष 
अधिकारी (विधि) यांच्या कक्ष अधिकारी पदावर पदोन्नतीसाठी घेण्यात येणाऱ्या विभागीय परीक्षेचे प्रशिक्षण वर्ग सोमवार 
दि. ११ सप्टेंबर, २०२३ ते बुधवार दि. २६ ऑक्टोबर, २०२३ या कालावधीत परिषद सभागृह, ६ वा मजला, मंत्रालय 
विस्तार इमारत, मुंबई येथे आयोजित करण्यात येणार आहेत.या शासन परिपत्रकासोबत जोडलेल्या परिशिष्टांचा 


तपशिल पुढीलप्रमाणे आहे. 
परिशिष्ट विषय संबंधित उमेदवारांनी सोबतच्या 
अ प्रशिक्षणाचे वेळापत्रक सर्व परिशिष्टांचे अवलोकन करून 
ब पेपरनिहाय अंतर्भूत विषयांचा अभ्यासक्रम व | त्याप्रमाणे प्रशिक्षणास उपस्थित 
पुस्तकांचे स्त्रोत रहावे. 


२. सदर परीक्षेसाठी शासन निर्णय दि.५.०४.२०२२ नुसार विहीत करण्यात आलेल्या अभ्यासक्रमातील सामाईक 
विषयांबाबतचे प्रशिक्षण सामान्य प्रशासन विभाग/कार्या.१७ मार्फत आयोजित करण्यात येईल . तसेच, स्वतंत्र 
विषयांबाबतचे प्रशिक्षण संबंधित विभाग/कार्यालयांमार्फत आयोजित करण्यात येईल. 
३. सर्व मंत्रालयीन विभाग तसेच महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे कार्यालय यांना विनंती करण्यात येते की, त्यांनी 
सदरहू परिपत्रक सर्व संबंधित सहायक कक्ष अधिकारी ( प्रतिनियुक्तीवर / रजेवर असलेल्या उमेदवारांसह ) यांच्या 
लेखी निदर्शनास आणावे व त्यांना उपरोक्त प्रशिक्षण वर्गास हजर राहण्याची परवानगी देण्यात यावी. 
४. सदर झासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२३०९०५१७५६३९२६०७ असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने Oly ona NA MNT ANAL 


OVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=GENERAL 


ADMINISTRATION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=a9¢282c2610bd9cdd5979909e26290aff1e88aa7781 


d0760d4308f9802297609, postalCod: 
harashti 


T A N KS A L E serialNumber=E467025F17£4704961ACA0C4B44D066BD13B 
842CE7 1C66F612A8BF6D3C1650EB, cn=SANGITA ANANT 
TANKSALE 


Date: 2023.09.05 18:13:51 +05'30 


(संगीता अ. टांकसाळे) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. प्रधान सचिव, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई. 


झासन परिपत्रक क्रमांकः परीक्षा २०२३/प्र.क्र.४४/का.१७ 


३. सर्व मंत्रालयीन विभाग (आस्थापना). 

४. श्री. प्रकाश साबळे, सहसचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

५. श्री. प्रशांत साजणीकर, सहसचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

६. श्रीम. गीता कुलकर्णी, उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

७. श्री. ना.रा.थिटे, विशेष कार्यकारी अधिकारी, मंत्री कामगार यांचे कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई. 
८. श्री. आ. अ. लोपीस, से.नि. अवर सचिव, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
९. श्रीम. माधवी शिंदे, अवर सचिव, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१०. श्रीम. गीता यादव, कक्ष अधिकारी, उपसभापती कार्यालय, विधानमंडळ, मुंबई. 

११. श्री. सचिन राणे, कक्ष अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१२. श्रीम. पल्लवी पलांडे, कक्ष अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१३. श्रीम. अमृता मनवे, सहायक कक्ष अधिकारी, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१४. कार्यासन १४-ब , सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१५. निवडनस्ती. 


पृष्ठ ९ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः परीक्षा २०२३/प्र.क्र.४४/का.१७ 
परिशिष्ट - अ रि B [Ss - 3 


(शासन परिपत्रक क्र.:- परीक्षा २०२३/प्र.क्र.४४/का.१७, दि. 04.08.2023 सोबतचे सहपत्र) 


कक्ष अधिकारी विभागीय परीक्षा २०२३ (द्वितीय) च्या प्रशिक्षणाचे वेळापत्रक. 


प्रशिक्षणाचा तास व वेळ पहिला तास दुसरा तास तिसरा तास 
दिनांक सकाळी १०३० ते । सकाळी ११.३०ते दुपारी | दुपारी १२.३० ते १.३० 
११३० १२.३० 
११ सप्टेंबर ते पेपर क्रमांक =| पेपर क्र. २ (भाग १) पेपर क्र. २ (भाग १) पेपर क्र. ३ (भाग १) 
१५ सप्टेंबर, | व्याख्यात्यांचे नाव | श्री. आ.अ. लोपिस श्री. आ.अ. लोपिस श्री. प्रकाश साबळे 
२०२३ 
सार्वजनिक सुट्टी दि. १६ व १७ सप्टेंबर, २०२३ 
१८ सप्टेंबर पेपर क्रमांक  । पेपर क्र. २(भाग १) पेपर क्र. २ (भाग १) पेपर क्र. 3 (भाग १) 
२०२३ व्याख्यात्यांचे नाव श्री. आ.अ. लोपिस श्री. आ.अ. ळोपिस श्री. प्रकाडा साबळे 
सार्वजनिक सुट्टी दि. १९ सप्टेंबर, २०२३ 
दि. २०, २१ व २२ सप्टेबर, २०२३ रोजी प्रशिक्षणास सुट्टी राहील. 
सार्वजनिक सुट्टी दि. २३ व २४ सप्टेंबर, २०२३ 
२५ सप्टेंबर ते पेपर क्रमांक । पेपर क्र. १ (भाग १ । पेपर क्र. १ (भाग १) पेपर क्र. १ (भाग १) 
२६ सप्टेंबर, । व्याख्यात्यांचे नाव | श्रीमती गीता श्रीमती गीता कुलकर्णी । श्रीमती पल्लवी पलांडे 
२०२३ कुलकर्णी 
२७ सप्टेंबर, पेपर क्रमांक । पेपर क्र. १ (भाग १ । पेपर क्र. १ (भाग १) पेपर क्र. १ (भाग १) 
२०२३ व्याख्यात्यांचे नाव | श्रीमती माधवी शिदे श्रीमती माधवी शिदे श्री. सचिन राणे 
सार्वजनिक सुट्टी दि. २८ सप्टेंबर, २०२३ 
२९ सप्टेंबर, पेपर क्रमांक । पेपर क्र. १ (भाग १ | पेपर क्र. १ (भाग १) पेपर क्र. १ (भाग १) 
२०२३ व्याख्यात्यांचे नाव | श्रीमती माधवी शिदे श्रीमती माधवी शिदे श्री. सचिन राणे 
सार्वजनिक सुट्टी दि.३० सप्टेंबर, २०२३ तसेच दि. १ व २ ऑक्टोबर, २०२३ 
३ ऑक्टोबर ते पेपर क्रमांक । पेपर क्र. ४ पेपर क्र. ४ पेपर क्र. ४ 
६ ऑक्टोबर, । व्याख्यात्यांचे नाव | श्रीमती गीता यादव | श्रीमती गीता यादव श्रीमती गीता यादव 
२०२३ 
सार्वजनिक सुट्टी दि. ७ व ८ ऑक्टोबर, २०२३ 
९ ऑक्टोबर, पेपर क्रमांक पेपर क्र. ४ पेपर क्र. ४ पेपर क्र. ४ 
२०२३ व्याख्यात्यांचे नाव | श्रीमती गीता यादव | श्रीमती गीता यादव श्रीमती गीता यादव 
१० ऑक्टोबर ते | पेपर क्रमांक पेपर क्र. २ (भाग २) | पेपर क्र. २ (भाग २) पेपर क्र. २ (भाग 2) 
११ ऑक्टोबर, | व्याख्यात्यांचे नाव | श्री. प्रशांत श्री. प्रशांत साजणीकर श्री. प्रशांत साजणीकर 
२०२३ साजणीकर 
१२ ऑक्टोबर, पेपर क्रमांक =| पेपर क्र. २ (भाग २) । पेपर क्र. 3 (भाग २) पेपर क्र. ३ (भाग २) 
२०२३ याख्यात्यांचे नाव श्री. प्रशांत श्री. प्रशांत साजणीकर श्री. प्रशांत साजणीकर 
साजणीकर 
१३ ऑक्टोबर, पेपर क्रमांक । पेपर क्र. ३ (माग २?)  । पेपर क्र. ३ (भाग २) पेपर क्र. 3 (भाग २) 
२०२३ व्याख्यात्यांचे नाव श्री. प्रशांत श्री. प्रशांत साजणीकर श्री. प्रशांत साजणीकर 
साजणीकर 


पृष्ठ ९ पैकी ३ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः परीक्षा २०२३/प्र.क्र.४४/का.१७ 


सार्वजनिक सुट्टी दि. १४ व १५ ऑक्टोबर, २०२३ 


१६ ऑक्टोबर, पेपर क्रमांक  । पेपर क्र. ३ (भाग २) | पेपर क्र. ३ (भाग २) पेपर क्र. ३ (भाग 2) 
२०२३ याख्यात्यांचे नाव | श्री. प्रशांत श्री. प्रशांत साजणीकर श्री. प्रशांत साजणीकर 
साजणीकर 
१७ ऑक्टोबर ते | पेपर क्रमांक | पेपर क्र. १ (भाग २?)  । पेपर क्र. १ (भाग २) पेपर क्र. १ (भाग २) 
२० ऑक्टोबर । व्याख्यात्यांचे नाव | श्री. ना. रा. थिटे श्री. ना. रा. थिटे श्री. ना. रा. थिटे 
2023 
सार्वजनिक सुट्टी दि. 29 व २२ ऑक्टोबर, 2023 
२३ ऑक्टोबर, पेपर क्रमांक । पेपर क्र. १ (भाग २?) | पेपर क्र. १ (भाग २) पेपर क्र. १ (भाग २) 
२०२३ | व्याख्यात्यांचे नाव । नाव | श्री. ना. रा. थिटे श्री. ना. रा. थिटे श्री. ना. रा. थिटे 
सार्वजनिक सुट्टी दि. २४ ऑक्टोबर, २०२३ 
२५ ऑक्टोबर ते | पेपर क्रमांक | पेपर क्र. २ (भाग २ | पेपर क्र. २ (भाग २) पेपर क्र. २ (भाग 2) 
२६ ऑक्टोबर, । व्याख्यात्यांचे नाव | श्रीमती अमृता मनवे श्रीमती अमृता मनवे श्रीमती अमृता मनवे 
२०२३ 


पृष्ठ ९ पैकी ४ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः परीक्षा २०२३/प्र.क्र.४४/का.१७ 


परिशिष्ट-ब 
(झासन परिपत्रक क्र.:- परीक्षा २०२३/प्र.क्र.४४/का.१७, दि. ०५.०९.२०२३ सोबतचे सहपत्र) 
पेपरनिहाय अंतर्भूत विषयांचा अभ्यासक्रम व अनुषंगीक पुस्तकांची माहीती 


अ) मंत्रालय व महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग कार्यालयातील सहायक कक्ष अधिकारी तसेच विधि व न्याय विभागातील 
सहायक कक्ष अधिकारी (विधि) यांच्याकरीता सामाईक पेपरच्या अभ्यासक्रमाची माहीती 


प्रश्नपत्रिका | भागक्र. विषय विषयाचा अभ्यासक्रम । अभ्यासक्रमाच्या 
क्रमांक अनुषंगाने पुस्तकांच्या 
उपलब्धतेचे स्रोत 
१ १ भारताचे संविधान, “भारताचे संविधान” 
(एकूण गुण | (५० गुण) | संविधान, इतर सेवाविषयक या पुस्तकाच्या प्रती 
१००) (पुस्तकासह)। नियम शासकीय 
मुद्रणालय, चर्नी 
रोड येथे उपलब्ध 
आहेत. 
आरक्षण बिंदूनामावली, | आरक्षण धोरण 
(शा.नि.२२.१.२००४) 
Sadar नियम, । detach 
पदोन्नती, ज्येष्ठता, । मार्गदर्शक ad 
मानीव दिनांक (शा.नि.दि. 
१.८.२०१९) 
gest अधिनियम 
२००५ छछा.नि.दि. 
१२.५.२००६) 
प्रतिनियुक्ती धोरण 
(शा.नि.दि.१७.१२.२ 
०१६, व 
१६.२.२०१८) 
२ १ म.ना.से.(वेतन) व इतर म.ना.से. (वेतन) नियम, 
(एकूण गुण । (७० गुण) १९७९ 
हती किट) म.ना.से. (सेवेच्या 
सर्वधारण शार्ती) नियम, 
१९८१ 
म.ना.से. (पदग्रहण 
अवधी, स्वीयेतर सेवा 
आणि निलंबन, बडतर्फी | ances I “वित 
व सेवेतून काढणे या रि veces 
ee प्रदाने) संकेतर 
eer “कायदे व नियम” या 
मथळयाखाली 
म.ना.से. (निवृत्तीवेतन) उपलब्ध आहेत. 
नियम, १९८२ 


पृष्ठ ९ पैकी ५ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः परीक्षा २०२३/प्र.क्र.४४/का.१७ 


म.ना.से. 
(निवृत्तीवेतनाचे 
अंडराशीकरण) 
नियम,१९८४ 

राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन 
योजना (NPS) 

२ म.ना.से.'ःशिस्त व अपिल), | म.ना.से.(शिस्त व | सदर नियम सामान्य 
(३० गुण) | महाराष्ट्र SAA | अपील) नियम, विभागीय | प्रशासन विभागाच्या 
(पुस्तकासह | कार्यनियमावली व | चौकशी नियम पुस्तिका | संकेतस्थळावर 

) कार्यनियमावली अन्वये fetes | १९९१, “कायदे व नियम” या 

अनुदेश म.ना.से. (वर्तणूक) मथळयाखाली 
नियम १९७९ उपलब्ध आहेत. 
कार्यनियमावली (पहिली | सामान्य प्रशासन 
अनुसूची वगळून) विभागाच्या 
कार्यनियमावली संकेतस्थळावर “इतर 
अन्वयेचे AFA महत्वाचे दुवे” या 
मथळयाखाली 
उपलब्ध आहेत. 
३ १ माहिती अधिकार व इतर | माहिती अधिकार व | माहीतीचा अधिकार 
(एकूण गुण | (६० गुण) | अधिनियम इतर अधिनियम | अधिनियम २००५ 
१००) (पुस्तकासह (अधिनियमांच्या प्रतीसह) | शासनाच्या 
) संकेतस्थळावर 
उपलब्ध आहे. 
आपत्ती व्यवस्थापन | आपत्ती व्यवस्थापन 
कायदा व धोरण | कायदा २००५ 
(अधिनियम व शासन | शासनाच्या 
निर्णयाच्या प्रतींसह) संकेतस्थळावर 
उपलब्ध आहे. 

२ टिप्पणी व मसुदा लेखन व टिप्पणीलेखन व 
(४० गुण) | इतर मसुदालेखन, 

(पुस्तका अशासकीय a 
शिवाय) विधेयकांबाबतची 

कार्यपद्धती, 

अधिनियम व नियम 

यामध्ये सुधारणा 

करण्याची कार्यपद्धती 


पृष्ठ ९ पैकी ६ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः परीक्षा २०२३/प्र.क्र.४४/का.१७ 


ब) मंत्रालय व महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग कार्यालयातील सहायक कक्ष अधिकारी तसेच विधि व न्याय विभागातील 
सहायक कक्ष अधिकारी (विधि) यांच्याकरीता स्वतंत्र पेपरच्या अभ्यासक्रमाची माहीती 


प्रश्नपत्रिका | भागक्र. विषय विषयाचा अभ्यासक्रम । अभ्यासक्रमाच्या 
क्रमांक अनुषंगाने पुस्तकांच्या 
उपलब्धतेचे स्त्रोत 
केवळ मंत्रालयीन संवर्गातील सहायक कक्ष अधिकाऱ्यांसाठी 
१ २ विधानसभा/विधानपरिषद महाराष्ट्र महाराष्ट्र 
(एकूण गुण | (yom) | नियमव योजना विधानसभा/विधानपरिष विधानमंडळाच्या 
१००) (पुस्तकासह) द नियम (पुस्तकांसह) संकेतस्थळावर 
उपलब्ध आहेत. 
मंत्रालयीन संवर्गातील 
सहायक कक्ष 
अधिकाऱ्यांसाठी स्वतंत्र 
पेपर क्रमांक १ (भाग २) 
मधील विषयांचे प्रशिक्षण 
सामान्य प्रशासन 
विभाग/कार्या.१७ मार्फत 
आयोजित करण्यात 
येईल. 
विद्यमान महत्वाच्या शिश 
शासकीय योजना 
(पुस्तके, शासन निर्णय 
आणि टिप्पण्यांशिवाय) 
केवळ महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या सहायक कक्ष अधिकाऱ्यांसाठी 
१ २ महाराष्ट्र लोकसेवा | म.लो.आ. महाराष्ट्र लोकसेवा 
(एकूण गुण | (५० गुण) | आयोगातील कामकाज (विचारविनियमयापासून | आयोग यांचेमार्फत 
१००) (पुस्तकासह) सूट) विनियम, १९६५ प्रशिक्षण आयोजित 
करण्यात येईल. तसेच 
म.लो.आ. (सदस्य आणि | सदर विषयाच्या 
कर्मचारी)(सेवेच्या शर्ती) | पुस्तकांबाबतची 
विनियम, १९७१ उपलब्धता महाराष्ट्र 
लोकसेवा आयोगाच्या 
महाराष्ट्र लोकसेवा कार्यालयामार्फत 
आयोगाचा वार्षिक कळविण्यात येईल. 
अहवाल 
महाराष्ट्र लोकसेवा 
आयोगाबरोबर 
पत्रव्यवहार करताना 
अनुसरावयाची 
कार्यपद्धती 
भारताचे संविधान 
मधीळ भाग चौदा, 


पृष्ठ ९ पैकी ७ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः परीक्षा २०२३/प्र.क्र.४४/का.१७ 


प्रकरण दोन- लोकसेवा 


(Procurement Rules) 


आयोग अनुच्छेद 
क्र.३१५ ते ३२३ 
आयोगाकडून प्रसिध्द 
करण्यात येणाऱ्या 
जाहिरातीचे प्रारुप. 
आयोगाची 
कार्यनियमावली. 
केवळ विधि व न्याय विभागातील सहायक कक्ष अधिकारी (विधि) यांच्यासाठी 
१ २ विधिविषयक कामकाज विधिविषयक कामकाज | विधि व न्याय विभाग 
(एकूण गुण । (५० गुण चाळविण्याचे नियम यांचेमार्फत प्रशिक्षण 
१००) (पुस्तकांसह) as आयोजित करण्यात 
, ठापथपत्र, तरत. तर 
युक्‍तीवादांचे प्रत्य येईल. तसेच सदर 
युक्‍तीवादांचे प्रत्यक्ष eae 
विषयाच्या 
मसुदालेखन एरतकांव वयाची 
पुस्तकांबाबतची 
उपलब्धता विधी व न्याय 
विभागामार्फत 
कळविण्यात येईल. 
मंत्रालय व महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कार्यालयातील सहायक कक्ष अधिकाऱ्यांकरीता 
४ | अर्थसंकल्प नियम पुस्तिका व । महाराष्ट्र अर्थसंकल्प 
(एकूण गुण इतर नियमपुस्तिका व इतर, वित्त विभागाच्या 
७ मुंबई वित्तीय नियम संकेतस्थळावर “कायदे 
(पुस्तका षु 
पु १२५९ व नियम” या 
सह 
महाराष्ट्र आकस्मिक मथळयाखाली उपलब्ध. 
महाराष्ट्र आकस्मिक | 
खर्च नियम १९६५ मंत्रालय व महाराष्ट्र 
वितीय अधिकार लोकसेवा आयोगाच्या 
नियमपुस्तिका १९७८ | कार्यालयातील सहायक 
(भाग एक), कक्ष अधिकाऱ्यांकरीता 
ie स्वतंत्र पेपर क्रमांक ४ 
अथसंकल्पीय अंदाज aan विषयांची 
नियम वाटप प्रणाली कम त 
व्याख्याने सामान्य 
(BEAMS) en 
राज्य योजना, जिल्हा द डे. 
योजना, महाराष्ट्र विभाग/कार्या.१७ मार्फत 
नियोजन योजना, आयोजित करण्यात 
माहिती व्यवस्थापन येतील. 
प्रद्धती (MPSIMS) 
खरेदी नियम 


पृष्ठ ९ पैकी ८ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः परीक्षा २०२३/प्र.क्र.४४/का.१७ 


| विधि व न्याय विभागातील सहायक कक्ष अधिकारी (विधि) यांचेकरीता 


४ | विधि विषयक बाबी Code of Civil विधि व न्याय विभाग 
(एकूण गुण Procedure, 980¢ यांचेमार्फत प्रशिक्षण 
१००) Code of Criminal आयोजित करण्यात 
Procedure, १९७३ येईल. तसेच सदर 
General Clauses विषयाच्या 
०,१८९७ पुस्तकांबाबतची 
Interpretation of उपलब्धता विधी व न्याय 
Statute विभागामार्फत 


Bombay High Court | कळविण्यात येईल. 
(Original Side) 
Rules, 48 co 
Bombay High Court 
(Appellate Side) 
Rules, 98&0 
Supreme Court 
Rules,98&& 

Indian Contract 
Act, 92192 
Industrial Dispute 
Act, 9839 

Right to Fair 
Compensation and 
Transparency in 
Land Acquisition, 
Rehabilitation and 
Resettlement 
Act,2093 The 
Provincial Small 
Causes Court 

Act, 9¢¢9 


KKKKK 


पृष्ठ ९ पैकी ९ 


